Tra जागर 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID : desk14gad-mh@ gov.in 


क्रमांक: संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. १४९/का.१४ दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२१. 
प्रति, 


सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


विषय : शुल्क नियामक प्राधिकरण कार्यालयातील “अवर सचिव?” हे पद प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याबाबत. 

महोदय/ महोदया, 

शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था यांच्या 
मुंबई कार्यालयातील “अवर सचिव” हे पद मंत्रालयीन संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. 
२. त्यानुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, शुल्क नियामक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था यांच्या मुंबई कार्यालयातील 
“अवर सचिव” या पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या आपल्या विभागातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे, त्यांचे मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह, 
वैयक्तिक माहिती (Bio-data), संपूर्ण सेवा तपशील (कालावधी, विभाग, पद), ना-विभागीय चौकशीचे 
प्रमाणपत्र व विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती या विभागाकडे दि.३०.१२.२०२१ पर्यंत निश्चितपणे 
प्राप्त होतील san रितीने पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास “निरंक” असेही 
या विभागास कळवावे, ही विनंती. 
३. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११२१४१५२१५५८१०७ असा आहे. सदर पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: tra, 


Gajanan in 


254. 


ra, ou=General 
‘ode=400032, 


data 


"2725047040, 


15b973b0795ae988a7c005050/9180a8021798a5cle 


e 41, 
B h imrao G UAV ८५ bcndesrra esos sexetsezaes 
9e360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत- निवडनस्ती सा.प्र.वि./कार्यासन-१४ 


विवरणपत्र 


अ.क्र. मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 

Ka अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 

२ | जन्मदिनांक 

3 | शौक्षणिक अर्हता 

४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

y । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 

६ | Fad दायित्वे सादर केली आहेत का? 

७ | 40/44 व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? 
(लागू असल्यास) 

८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते eae त /प्रतिनियुक्‍तीचे 

दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुकक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 

९ । मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 

णं संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 

षि १ । प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


